वित्तीय मान्यता 


खरीप व रब्बी हंगाम २०२०-२०२१ मध्ये युरिया 


खताचा संरक्षित साठा करण्यासाठी (86 Stock) 
आलेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : युसंसा २०२०/प्र.क्र. ६९/१७-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०८/०४/२०२१. 


वाचा:- 

१. कृषि विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक: युसंसा २०२०/प्र.क्र. ६९/१७-अ, 
दि. २२/०५/२०२०. 

२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/खते/ ब. स्टॉक/ गुनि ३-४/ २१५२०/२०२०, 
दि. ०९/०९/२०२० 

३. कृषि विभागाचे पत्र क्र. युसंसा २०२०/ प्र.क्र. ६९/ १७-अे, दि. ३०/०९/२०२०. 

४. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा. क्र. कृआ/ खते/ ब.स्टॉक/ गुनि ३-४/ ७५४३/ २०२० , 
दि. २४/०२/२०२१. 


प्रस्तावना: 


राज्यामध्ये खरीप हंगाम २०२० मध्ये, राज्यातील शेतकऱ्यांना युरिया खताचा पुरवठा 


करण्यासाठी ५०,००० मे. टन युरीया खताचा संरक्षित साठा करण्याचा निर्णय मा. मुख्यमंत्री व 


मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या दिनांक २१/०५/२०२० रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय खरीप 


आढावा बैठकीमध्ये घेण्यात आळेला आहे. याकरीता महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ या 


संस्थेला नोडल एजन्सी म्हणून शासनाने संदर्भीय क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये नियुक्‍त केले 


आहे. महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळास ५०,००० मे.टन युरिया संरक्षित साठा करण्याचे 


उद्दिष्ट देण्यात आलेले होते. परंतु, महामंडळास खरीप हंगाम २०२० मध्ये अपेक्षित संरक्षित साठा 


करण्यासाठी युरीयाची टंचाई असल्यामुळे संरक्षित साठा करण्याचे लक्ष्य महामंडळाकडून पूर्ण 


झालेले नाही. त्यामुळे, कृषि आयुक्तालयाने संदर्भीय पत्र क्र. २ अन्वये कळविल्यानुसार युरिया 


संरक्षित साठा करण्यास संदर्भीय पत्र क्र. ३ अन्वये माहे डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 


आलेली होती. त्यानुसार, महामंडळाने डिसेंबर २०२० अखेरपर्यंत ९०९६.२९५ मे. टन इतका 


शासन निर्णय क्रमांकः युसंसा २०२०/प्र.क्र. ६९/१७-ओ 


युरीयाचा संरक्षित साठा केला असून त्याकरीता रु. ५५.१८ लाख इतका जिल्हानिहाय खर्च आला 


असल्याचे कृषि आयुक्तालयाने संदर्भीय पत्र क्र. ४ अन्वये कळविले आहे. त्यानुसार खर्चाची 


प्रतिपूर्ती करण्याकरीता महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळास खर्च अदा करण्याकरीता कृषि 


आयुक्‍तालयास निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन TAU :- निर्णय :- 


खरीप हंगाम २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ मध्ये राज्यातील MAHA मागणीप्रमाणे 


व वेळेवर युरिया खतांचा पुरवठा करण्यासाठी युरीयाचा संरक्षित साठा करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि 


उद्योग विकास महामंडळास आलेला रु. ५५.१८ लाख इतक्या खर्चाची प्रतिपूर्ती आर्थिक वर्ष 


२०२१-२२ मध्ये खालील लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर बाबीकरीता होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा :- 


मागणी क्रमांक : डी-३ 

१०५, खते व रासायनिक खते, 

(००) (३१) डीएपी व मिश्र रासायनिक खतांचा पुरवठा 
करण्यासाठी येणारा खर्च भागविण्याकरिता अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) 
३३, अर्थसहाय्य (२४०१ ८२०८) 


३. कृषि आयुक्तालय स्तरावर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य-पुणे हे 


योजनेचे नियंत्रण अधिकारी म्हणुन तसेच, सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 


हे आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. सदर निधी खर्च करताना विहित कार्यपद्धती 
अनुसरून सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर नियमावली व नियमांचे/प्रकियेचे /वित्तीय अधिका-यांच्या 
मर्यादेत / 7?.//.9 / मॅन्युअळचे अधिन राहून/0./.७. तत्वानुसार / CAG च्या 


निर्देशानुसार/प्रचलित शासन निर्णय /नियम/परिपत्रक/ तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार 


नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी यंत्रणानी करावी. कोणत्याही 


परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/ अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः युसंसा २०२०/प्र.क्र. ६९/१७-ओ 


४. 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १३८/ १४३१, 


दि. २२/०३/२०२१ आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १२१/ २०२१/व्यय-१, 


दिनांक २५/०३/२०२१ अन्वये त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


& > 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२१०४०८१ ४५०२८२३८०१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत :- 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prakash Rawoo Kadam 


Pp fa ka S h Rawo (0 DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Agriculture 


and ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=944e446a6b36b86a52f1 2def26aa74e1d37e67433a 


Kadam Shi eich alam 
(प्रकाशा रा. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ, मुंबई 


. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, गोरेगाव, मुंबई 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 

. कृषि संचालक (नि.व गु.नि.), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. कृषि सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


सर्व विभागीय कृषि सहसंचाळक 


१०.सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३१), मंत्रालय, मुंबई 

१३.वित्त विभाग (व्यय-१ व २, अर्थसंकल्प -१३), मंत्रालय, मुंबई 
१४.उप संचालक (खते), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५.प्रशासन अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६.कार्यासन (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


कक्ष अधिकारी 2-3, कृषि व पदुम विभाग यांना विंनती की, वरील निधी 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) वर कृषि आयुक्तालय, पूणे यांना उपलब्ध करुन द्यावा. 


१७. १७-अ कार्यासन, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


